महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 
सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-१०१७ /प्र.क्र.५३१/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१७. 


वाचा :- 
१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/उपा व 
व्यसं/कर्मवर्ग/३८९, दिनांक २३.१०.२०१७. 
२) क्र.एसटीसी-०४१६/प्र.क्र.२२४/परि-१, दि. २७ जून, २०१६. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना कामगार करारानुसार वेतन 
व भत्ते देण्यात येतात. यापुर्वी सन २०१२-१६ या कालावधीकरीता कामगार करार करण्यात 
येवून त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन प्रदान करण्यात आलेले आहे. सन २०१२-१६ या कामगार 
कराराची मुदत दि.३१.०३.२०१६ रोजी संपुष्टात आळेली आहे. त्यामुळे नविन करारानुसार 
वेतनाची निश्चिती व्हावी या मागणीकरीता महामंडळाच्या विविध संघटनेद्वारे दि.१६.१०.२०१७ 
ते दि.२०.१०.२०१७ या कालावधीकरीता राज्यात संप पुकारण्यात आला होता. सदर 
संपाविरुध्द मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ, मुंबई येथे क्र.२९७८८/२०१७ (stamp) व 
क्र.२९७९१/२०१७ (stamp) अन्वये जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सदर 
याचिकेत मा.उच्च न्यायालयाने दि.२०.१०.२०१७ रोजी आदेश पारित केळे असून सदर 
आदेशात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत 


करण्याबाबत Seid केळे आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- १०१७/प्र.क्र.५३१/परि-१, दि. २३ ऑक्टोंबर, २०१७ 
area निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना कामगार करारानुसार वेतन 


व भत्ते अदा करण्याकरिता खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम समितीचे पद 
१. । प्रधान सचिव (परिवहन) अध्यक्ष 
oe प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग सदस्य 
३. । परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
४. ।कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
५. | उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग सचिव 
परिवहन महामंडळ 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 
अ) सध्याच्या वेतन श्रेणीचा अभ्यास करुन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व 
भत्ते निश्चित करण्यासाठी शिफारस करणे. 
ब) वेतनसंरचनेतील सुधारणेची उत्पादकतेतील वाढीशी सांगड घालणे. 
PRA कामगारांना वेतनाखेरीज अनुज्ञेय असलेल्या ward पुनर्विलोकन 
करुन त्यांचा अंतर्भाव असलेली वेतन संरचना सुनिश्चित करण्यासाठी, 
भत्यांचे सुलभीकरण व सुसूत्रिकरण करणे. 
ड)समितीने खालील बाबी विचारात घेऊन शिफारशी करणे Baste राहील:- 
१) महामंडळाची आर्थिक स्थिती. 
२ महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच विकासासाठीच्या 
खर्चासाठी पर्याप्त साधनसामुग्री उपलब्ध असण्याची आवश्‍यकता. 
३) या शिफारशींचा राज्य शासनावर पडणारा संभाव्य आर्थिक बोजा. 
8) वेतनवाढीमुळे सर्वसामान्य प्रवाऱ्यांवर होणारी भाडेवाढ. 


३. सदर समिती कामगारांना द्यावयाच्या अंतरिम वेतन सुधारणेबाबत विचार 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी करील आणि दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ पूर्वी अंतिम 
निष्कर्ष अहवाल सादर करील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- १०१७/प्र.क्र.५३१/परि-१, दि. २३ ऑक्टोंबर, २०१७ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१७१०२३१७४९१७०१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Madhukar Sarj Ghog: 
vernme: 


DN: c=IN, o=Gover! harasht Home 
a h (1 a [| Department, postalCode=400032, ७ 
2.5.4.20=539635e59a0a994a979279d79261 fa9f3f9070d1a37df 
dbc4be5d1c827801, 
S a ry e fa (0 G h (0 g a r e ॥ ber=344b951816c517fcea0454e21d7fde25cc87830: 
1805 14dafd445ec2bc6b50bf, dhukar Sarjerao 601091 
2017.10.23 20:25:55 +05'30' 
(म.स.घोगरे 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

९. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

१०. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (कामगार) उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सर्व संबधित नियुक्‍त समितीतील पदाधिकारी 

१७. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
१८. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- १०१७/प्र.क्र.५३१/परि-१, दि. २३ ऑक्टोंबर, २०१७ 


२५. 


कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

प्रधानसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई. 

वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

निवडनस्ती/परिवहन-१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


